महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्न आंदोलनातील 
हुतात्म्यांच्या वारसांना निवृत्तीवेतन व इतर आर्थिक 
लाभ.. 

वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ मधील मार्च, २०२१ या 
महिन्याकरिता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बियुडी-१८२०/प्र.क्र.२१/२०२०/३६ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० 032 
दिनांक : १७मार्च, २०२१ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बियुडी-१८१४/प्र.क्र.१६/२०१४/३६, दि.२१/०४/२०१५. 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.9३/२०२०/२५, 
दि.१६/०३/२०२१ 

3) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, दि.१५/०३/२०२१. 

४) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-१८२०/प्र.क्र.२१/२०२०/३६, 
दि.२२/०६/२०२० व. समक्रमांकाचे दि.११/०९/२०२०, दि.१२ नोव्हेंबर, २०२०, दि.२८ जानेवारी, 
२०२१ व दि.१८ फेब्रुवारी, २०२१ चे परिपत्रक 


शासन परिपत्रक :- 


ह मागणी क्र.ए-५, 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम क्र.ए-५, 2234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


- १०२ - सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृतीवेतन - (००) (०३) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनातील 
हुतात्म्यांचे वारसांना निवृत्तीवेतन (२२३५ २४९३) " या लेखाशीर्षािअंतर्गत प्रत्येकी रु.१०,०००/- दरमहा 


निवृत्तीवेतन, रु.५००/- प्रवासखर्च व रु.५,०००/-इतर अनुषंगिक लाभ अदा करण्यासाठी सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षासाठी एकूण रु.१७,५७,०००/- (रुपये सतरा लक्ष सत्तावन्न हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद 
मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (बीम्स) वेळोवेळी 
उपलब्ध झालेल्या अनुदानातून या विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील परिपत्रकांन्वये एकूण १४ लाभार्थ्यांना दरमहा 
रु.१०,०००/- प्रत्येकी प्रमाणे निवृत्तीवेतन, प्रत्येकी रु.५००/- वार्षिक प्रमाणे व प्रत्येकी रु.५,०००/- वार्षिक प्रमाणे 
इतर आर्थिक लाभ असे एप्रिल, २०२० ते फेब्रुवारी, २०२१ या अकरा महिन्याकरिता एकूण रु.१५,८१,३००/- एवढे 
अनुदान पुढील परिच्छेद क्र.२ खालील तक्त्यातील रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी 


यांना वितरीत करण्यात आले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२०/प्र.क्र.२१/२०२०/३६ 

२. आता, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील एकूण मंजूर वार्षिक तरतुदीच्या शिल्लक १० टक्के म्हणजे 
रु.१,७५,७००/- अनुदान माहे मार्च, २०२१ या महिन्यासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली 
(बीम्स) वर अनुदान उपलब्ध झाले आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत एकूण १४ लाभार्थ्यांना दरमहा रु.१०,०००/- 


प्रत्येकी प्रमाणे निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी माहे मार्च, २०२१ एकूण रु.१,७५,७००/- (रुपये एक लाख पंच्चाहत्तर 


हजार सातशे फक्त) चे अनुदान संबधित जिल्हाधिकारी यांना पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद 


केल्यानुसार मार्च, २०२१ या महिन्यात वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हाधिकारी | सन २०२०- | माहे एप्रिल, २०२० ते | माहे मार्च, २०२१ या | एप्रिल २०२० ते 
क्र. कार्यालयाचे २०२१ फेब्रुवारी, २०२१ या महिन्यात मार्च, २०२१या 
नाव एकूण अकरा महिन्यांसाठी | निवृत्तीवेतनासाठी | महिन्याकरिता 
(लाभार्थ्यांची | अर्थसंकल्पीय | निवृत्तीवेतन, वार्षिक (दरमहा एकूण वितरीत 
संख्या) अनुदान प्रवास भत्ता व इतर रु.१०,०००/- अनुदान 
आर्थिक लाभाकरीता प्रत्येकी) एकूण 
एकूण वितरीत अनुदान | वितरीत अनुदान (४--५) 
(रुपये) (रुपये) (रुपये) (रुपये) 
ते २ ३ eo दु ६ 
। १ | मुंबई डहाहर(३) |  -- | ३,३१,५०० ४५,००० ३,७६,५०० 
२ | कोल्हापूर() |  -- | १०,०८,८०० १,२०,७०० ११,२९,५०० 
3 पुणे (१) poo | 9,20,400 ५,००० १,२५,५०० 
४ | रत्नागिरी (१) po | 9,20,400 4,000 924,400 
एकूण अनुदान १७,५७,००० १५,८१,३०० १,७५,७०० १७,५७,००० 


३. सदर लेखानुदान पुढील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे:- 


१ प्रत्यके महिन्यांचा खर्च संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना वितरीत केलेल्या तरतुदीइतका मर्यादित 
ठेवावा. 

२) संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी sat बाबीवर होणाऱ्या खर्चाची वेगळी नोंद ठेवून महालेखापाल 
कार्यालयामधील खर्चाच्या नोंदीशी ताळमेळ घालून त्याचे विवरणपत्र सामान्य प्रशासन 
विभाग/कार्यासन-२५ व वित्त विभाग यांच्याकडे विहित मुदतीत पाठवावे व त्याची प्रत या 
कार्यासनासदेखील पाठवावी. कुठल्याही परिस्थितीत “२२३५२४९३” या लेखाशीर्षाखालीच या 
रकमा खर्ची पडत असल्याची व त्याबाबत खर्चमेळाद्वारे खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील, याची कृपया नोंद घ्यावी. 

३) सन २०२०-२१चे महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा आंदोलनात ज्या व्यक्‍तींनी बलिदान दिले आहे त्यांच्या 
जवळच्या एका नातेवाईकास स्वातंत्र्य सैनिकाप्रमाणे मासिक निवृत्ती वेतन व इतर आर्थिक लाभ अदा 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बियुडी-१८२०/प्र.क्र.२१/२०२०/३६ 


केल्यानंतर शिल्लक राहिलेले अनुदान तात्काळ शासनास समर्पित करुन, तसे या विभागास 
कळविण्यात यावे. 


४. हे परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, क्रमांक बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.9३/२०२०/२५, 
दि.१६/०३/२०२१ व वित्त विभागाचे परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थसंकल्प-३, 
दि.१५/०३/२०२१. मधील सूचना विचारात घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१३३०५०३७०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SANJAY KRISHNA 
BHOSALE 


(सं. कृ. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी रवाना :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक शाखा), मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, लेखा व कोषागरे, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई-२३. 
७. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 
८. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ यांना असे कळविण्यात येते की, 
त्यांना आवश्‍यक असलेले अनुदान जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून मागविण्यात यावे. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी, पुणे व कोल्हापूर. 
१२. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (कार्या.३६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


